जिल्हा रुग्णालय, धुळे येथील १३७ अस्थाई 
पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१ ९/प्र.क्र. ६ ६/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १५ मार्च,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पद॒आ २०१८/प्र.क्र.१६९/आरोग्य -३, 
दिनांक-११.१०.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/नाशिकमंडळ 
नाशिक/अपदे मुदतवाढ/सन१९-२०/३००३-०४/१९, दिनांक-१५.०२.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखाळील जिल्हा रुग्णालय धुळे, येथीळ १३७ अस्थाई पदांना दिनांक 
०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. He UT शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
नाशिक मंडळ नाशिक यांच्या अधिपत्याखाळील जिल्हा रुग्णालय धुळे, येथील सदर १३७ अस्थाई 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक-आर-१ 

२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-२ - मुसफल क्षेत्रातील व दवाखाने 
(09)(09) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र. ६६ /आरोग्य-३, 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक,दिनांक- २१.०२.२०१९ च्या 


शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१५११०५५३५२१७ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Roshani 
Roshani 111110 ee 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e S h Maharashtra, O = Government 


f Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil cae corsa 1s 16:47:04 
+05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, धुळे 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


i 


~ 


a “a a “~ 


os 


ज्या शा.नि.अन्वये पदे पुढे चालु 
ठेवण्यात आली तो or fw. 
a feet 


ज्या दिवसापासुन हि ‘ 
वदे चालु वी लेखाशिर्ष पदे पुढे चालु ठेवण्या 
क पेट बावल आवश्यकता 


९१९१११० TANNA ste KR MIBK, ४० ४. . 1९४ 


ow 
“ 


a 


z 
ही 


” 


वी 
a 


०१/०३/२०१८ 


